आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात इंग्रजी 
माध्यमांच्या आश्रमशाळांचे बांधकाम या 
योजनेसाठी निधी वितरण 

(लेखाशिर्ष ४२२५ ०५३२) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ११२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ०२ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२.०४.२०२३. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दि.०४.०८.२०२३. 
३) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र.शाआबां-२०२३/प्र.क्र.१६८/का-१३ 

प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता मागणी क्र. टी-६ मुख्य लेखाशिर्ष ४२२५, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांच्या कल्याणावरील भांडवली खर्च, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना, (०२) (०६) इंग्रजी माध्यमांच्या 
आश्रमशाळांचे बांधकाम (लेखाशिर्ष ४२२५ ०५३२) या योजनेसाठी रु.२५००.०० लाख इतकी तरतूद सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्पित असुन वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीच्या 
मर्यादेत सदर लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी वितरीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय -: 


आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधील ४२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण यावरील भांडवली खर्च या मुख्य 
लेखाशीर्षाखाली जनजाती उपयोजना क्षेत्राकरीता इंग्रजी माध्यमांच्या आश्रमशाळांचे बांधकाम (लेखाशिर्ष 
४२२५ ०५३२) याखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी रु.७६५.०० लाख 
(अक्षरी रुपये सात कोटी पासष्ट लाख फक्त) इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र. ११२/कार्यासन-६ 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपूर यांना वितरीत व खर्च 
करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची सदर शासन 
संख्या | निर्णयाद्वारे वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
Fa | २ ३ PB 
णि अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी) ३ ६१५ 
मंडळ, नाशिक 
२ | अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) q १५० 
मंडळ,नागपुर. 
एकुण 1 ७ ७६५ 


2. 


सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी 


सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार एकूण ४ कामांवर रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या 
मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 


Be 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय warn परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 


सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ०४ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल 
याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी व अधिक्षक अभियंता यांची 
राहील. 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपूर यांचे मार्फत 
सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी 
करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता 
घ्यावी. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक व अमरावती 
यांनी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांचे मार्फत सादर 
पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र. ११२/कार्यासन-६ 


४. 


केलेल्या मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी तात्काळ खर्च 
होईल याची दक्षता घ्यावी. 


५ सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 


६ वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.८९९/२३ दि.१२.१०.२०२३ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेस व वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०२१६०१५७६५२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RAJENDRA कया 


DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2dfa8a71 


D EV. A R A M cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E63511160 
B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 
B H AWA RI cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.11.02 16:34:41 +05'30° 
(राजेंद्र दे. भवारी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक 
. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र,अकोला. 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नागपुर. 


. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,अमरावती. 
९. 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


qo, अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र. ११२/कार्यासन-६ 


१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अकोला. 

१३. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. कार्यासन -२, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१५. निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र. ११२/कार्यासन-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि.०२ नोव्हेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शासन 
मान्यता निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
कार्यकारी अभियंता,नाशिक (विभाग बांधकाम आदिवासी .सावी 
१ | नवापुर शासकीय आदिवासी इंग्रजी माध्यमिक आश्रमशाळा येथे शालेय १३३२.९२ १५०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. नवापुर जि. नंदुरबार 
२ | नवापुर शासकीय आदिवासी इंग्रजी माध्यमिक आश्रमशाळा येथे मुलींचे १०५२.८५ २३०.०० 
वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे ता. नवापुर जि. नंदुरबार 
३ | नवापुर शासकोय आदिवासी इंग्रजी माध्यमिक आश्रमशाळा येथे मुलांचे १०१७.८२ २३५.०० 
वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे ता. नवापुर जि. नंदुरबार 
३ एकुण नाशिक (आदिवासी विभाग) ३४०३.५९ ६१५.०० 
३ अ) एकुण अधिक्षक अभियंता,नाशिक (सार्व.बांधकाम आदिवासी ३४०३.५९ ६१५.०० 
मंडळ) 
कार्यकारी अभियंता, अमरावती (बांधकाम आदिवासी विभाग.सार्व) 
१ | शासकीय इंग्रजी माध्यमिक आश्रमशाळा अमरावती ता. जि.अमरावती १३०७.७४ १५०.०० 
येथे मुलींच्या वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे 
हिच एकुण अमरावती (आदिवासी विभाग) १३०७.७४ १५०.०० 
[ay अधिक्षक अभियंता, नागपुर (बांधकाम आदिवासी मंडळ.सार्व) १३०७.७४ १५०.०० 
शि एकुण s+) ४७११.३३ ७६५.०० 
RAJ F N D RA ae by RAJENDRA DEVARAM 
ळय DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
DEVARAD _ érrccveestsvanstrseirterese 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7 182679ED107E63511 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


